दैनिक नवभारत टाईम्स मुंबई या 
वृत्तपत्राच्या अंकामध्ये प्रसिद्धी करण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६/ प्र.क्र. ११०/ पोल -११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
तारीख: १७ जून, २०१६ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्रातील गुंतवणुकदारांची त्यांनी गुंतवणुक केलेल्या संस्थेद्दाेरे फसवणुक होत 
असल्याची प्रकरणे वारंवार घडत असल्याने sal बोगस योजनांपासुन सावध राहण्याबाबत 
नागरीकांमध्ये जनजागृती करण्याकरीता जाहिरात व्यवस्थापक दैनिक नवभारत टाईम्स हिंन्दी 
यांना माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे क्र.आरओसी २०१३-१४/का५ २९३७ दिनांक 
२८.११.२०१३ अन्वये निविदा सुचना जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत अटी व शर्ती नमुद 
करुन आदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे दैनिक नवभारत टाईम्स मुंबई या वृत्तपत्राच्या दिनांक 
३०.११.२०१३ च्या अंकामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


सदर जाहिरातीचे देयक अदा करणेबाबत प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 


दैनिक नवभारत टाईम्स मुंबई या वृत्तपत्राच्या दि. ३०.११.२०१३ रोजीच्या अंकामध्ये 
जनहितार्थ प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीचे देयक क्र. १५,२००/- (पंधरा हजार GAT फक्‍त) 
इतकी रक्‍कम Bennett Coleman & Co. Ltd. यांना अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर देयकाची रक्‍कम मुख्यलेखाज्ीर्ष २०५५ अंतर्गत १०९ जिल्हा पोलीस (००) (09), 
जिल्हा पोलीस बल-२६- जाहिराती व प्रसिद्धी (२०५५०१६८) या लेखाशीर्ष अंतर्गत सन २०१६-१७ 
च्या मंजूर अनुदानातून मागविण्यात यावा. 


सदर प्रकरणी नेमून दिलेल्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी पुढील आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-२, उपविभाग-१, 
अ.क्र.२९ नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६/ प्र.क्र. 990 / पोल -११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६१७१५१६२०९६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh 


S U re S h Mahadeo Khade 


DN: c=IN, o=Government Of 
M h d Maharashtra, ou=Deputy 
ठे 7 ते € 0 Secretary, postalCode=400005, 
st=Maharashtra, cn=Suresh 
Kh a d e Mahadeo Khade 
Date: 2016.06.17 15:19:55 +05'30' 
(सुरेश खाडे) 


उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) Bennet Coleman, co.Ltd., The times of India Building, D.N. Road, Mumbai-o9. 
3) निवडनस्ती पोल-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


